महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप-१३१४/प्र.क्र.ई६०/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. शासन आदे क्र. उसप-१३१४/प्र.क्र.६०/का.१४, दि.०१.०१.२०१५ 


आदेशा 


श्री.वि.ल.लहाने, उप सचिव, महसूल व वन विभाग यांची संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये 
मुख्याधिकारी, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ या पदावर ४ वर्षे कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीची मुदत दि.३१.१२.२०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. आताया आदेशान्वये श्री.वि.ल.लहाने, उप सचिव, यांच्या मुख्याधिकारी, कोकण गृहनिर्माण व 
क्षेत्र विकास मंडळ या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.०१.२०१९ पासून पुढे सहा महिने म्हणजेच 
दि.३०.०६.२०१९ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर मुदत संपुष्टात आल्यानंतर श्री.लहाने 
यांनी आपला रूजू अहवाल सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१४ कडे सादर करावा. 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१११२०७०३८४०७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Imtiyaz “ 
Mushtaque Kazi 2 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, महसूल व वन विभाग/ गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 

गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 

६) सह / उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग/ गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७ उप सचिव, गृनिभू, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) श्री.वि.ल.लहाने, मुख्याधिकारी, कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ, महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (Ga), मुंबई-५१ 

९) निवड नस्ती का.१४. 


